दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक ३१.१२.२०१६ 
अखेरची म्हणजेच दिनांक १.१.२०१७ रोजीची 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदांची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची . 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक- ज्येष्ठता-२११७/प्र.क्र.६४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-३० जुले, २०१८ 


वाचा : शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२११७/प्र.क्र.६४/प्रशा-२ , दिनांक १५.०३.२०१७ 


परिपत्रक 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदाची दि. 
०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची शासन परिपत्रक क्रमांक शासन परिपत्रक क्रमांक 
ज्येष्ठता-२११७/प्र.क्र.६४/प्रशा-२,दिनांक १५.०३.२०१७ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर 
ज्येष्ठतासूचीसंबंधी काही अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास, ते तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
केल्यापासून १ महिन्याच्या आत आयुक्त (शिक्षण), आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्यामार्फत शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि सदर ज्येष्ठतासूचीवर 
अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविले नाहीत. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ च्या नियम ४व ५ 
मधील तरतूदीनुसार जे पदोन्नत अधिकारी नियमानुसार पदोन्नत पदावर विहित मुदतीत (पदग्रहण 
अवधी उपभोगून) रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांची आपापसातील ज्येष्ठता राखण्यात आली आहे. 


३. सदर जेष्ठतासूची सर्वोच्च न्यायालयात, उच्च न्यायालयात आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण येथे दाखल केलेल्या अन्य कोणत्याही विशेष दिवाणी अर्ज/रिट याचिकेवरील 
निर्णयामुळे पूर्वीच्या अथवा या ज्येष्ठता सूचीत बदल करावा लागल्यास त्या निर्णयाच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. वरील परिच्छेदात देण्यात आलेल्या सर्व बाबी व वस्तुस्थिती विचारात घेऊन दिनांक 
३१.१२.२०१५ अखेरपर्यंतची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) शिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदाची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडल्यानुसार प्रपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. ही 
ज्येष्ठतासूची आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या विनाविलंब 
निदर्शनास आणण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११७/प्र.क्र.६४/प्रशा-२ 


uy, सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०८०२१६४५०५६८२१ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Pralhad Ate 
He Gt ॥ OF Mi tra, 


e DN: 
ou=Scl 01 artrment, 
postalCode=400 ‘Mahar 


00032, डॉस 
2.5.4.20=fdSfc4fce5f6732e665 


सोबत :- प्रपत्र (र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त शिक्षण, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२) सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२११७/प्र.क्र.६४/प्रशा-२, दिनांक ३०.०७.२०१८ सोबतचे प्रपत्र 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदांची दि. ०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१६ अखेरची म्हणजेच दि.०१.०१.२०१७ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


प्रपत्र 


ज्येष्ठ प्रवर्ग नियुकक्‍्ती- | जन्मदिनांक । नियुक्ती दिनांक| नियुक्‍ती ज्येष्ठता  । सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
नंतर प्रवर्ग मार्ग दिनांक/ दिनांक 
क्रमांक बदलला 
असल्यास त्याचा 
दिनांक 
र 


२ (0. ९ 


२२.१२.१९७४ । ०८.०१.२०१६ | सरळसेवा | ०८.०१.२०१६ | 39.92.2032 
परिविक्षाधीन 


es 
a 


[el 
परिविक्षाधीन 
व चारित्र्य 
१०६ श्री. पी.पी.दिग्रसकर खुला ३१.०८.१९७५ | २४.०२.२०१६ | सरळसेवा | २४.०१.२०१६ | ३१.०८.२०३३ ।पडताळणी 
अहवालाच्या 
अधीन राहून 
se 


3 


